महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससब ११२४/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र. ससप्र ११२३/प्र.क्र.१२६/का.१४, दि.१८.१०.२०२३. 


आदेशा 


श्रीमती चित्रकला निलेश सुर्यवंशी, सह सचिव यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये नियोजन 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, 'महाराष्ट्र SRR फॉर gamma (मित्र), मुंबई" या 
कार्यालयातील सह सचिव या पदावर 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 
२. आता श्रीमती सुर्यवंशी यांना 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्युजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान (मित्र), मुंबई" या 
कार्यालयातील सह सचिव या पदावरून दि.११.०१.२०२४ (म.नं.) रोजी कार्यमुक्त करण्यात येऊन 
त्यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभागात प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. यास अनुसरून 
श्रीमती सुर्यवंशी दि.१२.०१.२०२४ (म.पू.) रोजी सामान्य प्रशासन विभागात रूजू झाल्या आहेत. 
३. यास्तव, श्रीमती चित्रकला निलेश सुर्यवंशी, सह सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरून 
प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील सह सचिवांच्या रिक्‍त 
पदावर करण्यात येत आहे. श्रीमती सुर्यवंशी, सह सचिव यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
४. श्रीमती सुर्यवंशी यांचा दि.१२.०१.२०२४ (4.4) ते या आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी 
हा म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (एफ) (दोन) नुसार 
सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी म्हणून नियमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२३१७४३३३३४०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK BABURAO MANE टं 


(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग /नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युहान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान (मित्र), मुंबई. 
८. श्रीमती चित्रकला नि. सुर्यवंशी, सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


Cc 40 A -O 


